Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १४ ] मंगळवार , ऑक्टोबर ६ , २०१५ / आश्विन १४ , शके १९३७ [ पृष्ठे २,किंमत : रुपये ६२ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 

आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , महानगरपालिका , यांजकडून 

पोट-निवडणूक २०१५ प्रभाग क्र . २६ ( गवळीपुरा ) 
क्रमांक अमनपा -निवि- ३४- २०१५. 

महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम , १९४९ चे अनुसूची १ मधील निवडणूक नियमातील नियम क्र . ७ ( २) व ८ अंतर्गत राज्य निवडणुक आयोगाचे पत्रक 
रानिआ - मनपा - २०१५ -प्र . क्र .- २३ - का ०५ , दिनांक २८ - ०९ - २०१५ अन्वये अमरावती महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . २६ गवळीपुराच्या रविवार 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी होणा- या पोट-निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहिर करीत आहे. 


महानगरपालिकेच्या उपरोक्त पोट -निवडणुकीसाठी उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका- याची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विभागीय 
आयुक्त यांचे पत्र क्र . उप आ -नपाप्र - अका- कावि -२२१३-२०१५, दिनांक ३० -९- २०१५ अन्वये नेमणूक करण्यात आली आहे . म्हणून या प्रयोजनासाठी 
पोट-निवडणूक २०१५ प्रभाग क्र . २६ साठी मी याद्वारे प्राधिकृत करीत आहे . 


अ. क्र . 


कार्यालयाचेस्थळ 


निवडणूक निर्णय अधिका-यांचे नांव 

( २ ) 
श्री . जे . एम . देशपांडे 
उपजिल्हाधिकारी , 
विशेष भूसंपादन अधिकारी . 


सोपविलेला प्रभार 

(४ ) 
२६ जागा ब ( महिला सर्वसाधारण ) 


मनपा मध्य झोन 
क्र . २ , राजापेठ पोलिस 
स्टेशन जवळ , हॉटेल ग्रेस 
इन मागे , राजापेठ 
अमरावती . 

( १ ) 


अ .- एक - अ १ -( १६६७). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ६ , २०१५/ आश्विन १४ , शके १९३७ 


निवडणूकीचा टप्पा 
नामनिर्देशनपत्र देणे 


२ 


३ 


नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


टप्पा सुरू करण्याची/ पूर्ण करण्याची तारीख 
०६ - १० - २०१५ (मंगळवार ते १२ - १० - २०१५ ( सोमवार ) ( सकाळी 
११.०० ते दु. ३.०० ) तसेच १३ -१० -२०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दु. २.०० यावेळेत नामनिर्देशनपत्र देण्यात येतील .) 
( रविवार दिनांक ११/ १० / २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्र देण्यात येणार 
नाही ) 
०६-१०-२०१५ (मंगळवार ) ते १३-१०-२०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११ .०० ते दु. ३.०० ) 
( रविवार दिनांक ११- १०- २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात 
येणार नाही ) 
१४- १० - २०१५ ( बुधवार ) 
( सकाळी ११ .०० वाजल्यापासुन ) 
छाननी पुर्ण झाल्यानंतर लगेच 


नामनिर्देशनपत्राची छाननी 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवाराची यादी 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


१६- १० - २०१५ ( शुक्रवार ) 
( दुपारी ३ .०० वाजेपर्यंत ) 
१७-१० -२०१५ ( शनिवार ) 
( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
१७- १० - २०१५ ( शनिवार ) 


८ ( अ ) 


८ (ब ) 
८ ( क ) 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक 
मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करणे 
महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या अधिका -याने मतदान 
केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


१७- १०- २०१५ ( शनिवार) 
१७- १० - २०१५ ( शनिवार ) 


०१ -११- २०१५ ( रविवार ) ( सकाळी ७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० 
वाजेपर्यंत ) 
०२-११- २०१५ ( सोमवार) सकाळी ११.०० वाजेपासुन . 


मतमोजणी व निकाल जाहिर करण्याचा 
दिनांक 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध 
करणे 


०३ -११- २०१५ (मंगळवार ) रोजी किंवा तत्पुर्वी. 


अमरावती : 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ . 


चंद्रकांत गुडेवार , 
आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी , 
महानगरपालिका, अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


